राष्ट्रीय छात्रसेनेच्या शिबीरांमधील (नौकानयन 
/सायकलींग शिबीरांसह) सहभागी होणाऱ्या 
एनसीसी कॅडेटस/ए.एन.ओ. यांच्या भोजन 
भत्त्यांमध्ये वाढ करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राछासे २०१९/प्र.क.२५५/ क्रीयुसे-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १७ फेब्रुवारी, २०२०. 


वाचा :- 


१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र.राछासे २७१६/प्र.क्र.१०/क्रीयुसे ३, 
दि. ३ जानेवारी, २०१८ 

२. केंद्र शासनाच्या रक्षा मंत्रालयाचे पत्र क्र. ४/२/२०१९-)-(95-५), दि. ०७ ऑगस्ट, २०१९ 

३. क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र. राछासे/भोजन भत्ता/२०१६-१७/का- 
५/१९६८, दि. १३ सप्टेंबर, २०१९ 


प्रस्तावना : 


शिक्षण संस्थांतील माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यासाठी सन १९४८- 


४९ मध्ये राष्ट्रीय छात्रसेना दलाची देशव्यापी स्वरुपात स्थापना करण्यात आली असून राष्ट्रीय 


छात्रसेनेची तरतूद व रचना करण्याच्या दृष्टीने "राष्ट्रीय छात्रसेना कायदा, १९४८ " हा अधिनियम 


करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय छात्रसेना योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत विविध भत्ते दिले 


जातात. केंद्र शासनामार्फत या भत्त्यांच्या दरात वेळोवेळी वाढ केल्यावर राज्य शासनाने देखील 


त्यानुसार वाढ करणे अपेक्षित आहे. त्याअनुषंगाने राष्ट्रीय छात्रसेना योजनेसाठी केंद्र शासनाने दि. ०७ 


ऑगस्ट, २०१९ च्या पत्रान्वये राष्ट्रीय छात्रसेनेच्या शिबीरांमधील(नौकानयन / सायकलींग शिबीरांसह) 


सहभागी होणाऱया एनसीसी कॅडेटस/ए.एन.ओ. यांच्या भोजन भत्त्यांच्या दरात वाढ केल्यानुसार 


राज्यस्तरावर देखील भोजन भत्त्यांच्या दरात वाढ करण्याची बाब या नस्तीवर विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


राष्ट्रीय छात्रसेनेच्या शिबीरांमधीळ (नौकानयन / सायकलींग शिबीरांसह) सहभागी होणाऱ्या 


एनसीसी कॅडेटस/ए.एन.ओ. यांच्या भोजन भत्त्यांच्या दरांमध्ये केंद्र शासनाने वाढ केल्यानुसार राज्य 


शासन, भोजन भत्त्यांच्या दरात वाढ करण्यास मान्यता देत आहे. भोजन भत्त्याचे सुधारित दर 


खालीलप्रमाणे असून सदरचे दर झासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून लागू होतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे २०१९/प्र.क.२५५/ क्रीयुसे-३ 


अ.क्र भत्ता संख्या | प्रचलित दर | सुधारित दर | सध्याचा | ha व राज्य 
(ANC) | (प्रतीदिन) (प्रती दिन) । केंद्र/राज्य | खर्चाचे प्रमाण 
हिस्सा 
१ भोजन भत्ता Messing Allowances Including Sailing/Cycling Expeditions 
(प्रतिछात्र) 
अंशकालीन १०२५ रू. १००/- रू. १५०/- ७५ : २५ ७५ : २५ 
अधिकारी 
छात्र २९३०६४ रू. ९५/- रू.१५०/- ७५ : २५ 94 : २५ 
२. सदर भोजन भत्याकरीता अपेक्षित खर्च, मागणी क्र.ई-३ २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०२, 


विद्यार्थ्यांकरिता युवक कल्याण कार्यक्रम (०१)(०१) राष्ट्रीय छात्रसेना (२२०४-००१६-२१) पुरवठा व 


सामग्री या लेखाश्ीर्षातर्गत सन २०१९-२० मधील मंजूर तरतूदीतून करण्यात यावा. तसेच यापुढील 


खर्च संबंधीत आर्थिक वर्षातील मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. याकरीता आयुक्त, क्रीडा व युवक 


सेवा, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


3. 


दि. 99.09.2020 नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


:8 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ४९/२०/व्यय-५, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करण्यात आला आहे. त्याचा संगणक 


सांकेतांक क्रमांक २०२००२१७१७४३४१६२२१ आहे. 


Wa: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानूसार व नावाने, 


Swati Madhukar ४४ 
Nanal 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
४. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधान भवन, मुंबई 


signed by Swati Madhukar Nanal 
Government Of Maharast 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=82e 1 d6f07cScabf5884958ee7! 


tra, ou=School 
\d Sports Department, postalCode=400032, 


0015d36b35b2c07e 
al 


9700fe62cba2439a8 1b4be4, cn=Swati Madhukar Nani 
Date: 2020.02.17 17:47:07 +05'30' 


(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे २०१९/प्र.क.२५५/ क्रीयुसे-३ 


५. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, विधान भवन, मुंबई 

. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधानपरिषद महाराष्ट्र, विधानभवन, मुंबई 

. मा. मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव. 

. मा. राज्यमंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव. 

. सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य महाराष्ट्र विधानमंडळ, सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई 

१०. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

११. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 

१२. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१३. अतिरिक्‍त महासंचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई/नागपूर 

१५. महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई/नागपूर 

१६. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

१७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 

१८. सर्व जिल्हाधिकारी 

१९. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

२०. सर्व विभागीय उप संचालक (क्रीडा व युवक सेवा) व जिल्हा क्रीडा अधिकारी 

(संचालनालयामार्फत) 

२१. वित्त विभाग (व्यय-५)/ नियोजन विभाग (का. १४७१), मंत्राळय, मुंबई 

२२. कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२३. सर्व गटप्रमुख, गटमुख्यालय, राष्ट्रीय छात्रसेना. 

२४. कार्यासन (क्रीयुसे-१व २) 

२५. निवड नस्ती. 


oe GS  -€ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


